जिल्हा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता मार्गदर्शन केंद्र, यवतमाळ या 
कार्यालयासाठी इमारत भाडे अदा करण्यास 
प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्र: कौविउ-२०२३/प्र.क्र. २९ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ:- १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र/प्र.क्र ३०/२०१३/विनियम, दि. १७/०४/२०१५ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थस-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि. ०४/०४/२०२२ 
३. आयुक्‍त, Hcy विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाचे पत्र क्र. 
कौविरोवउठआ-रवका-.१/जियवतमाळ/इमारत भाडे/२०२२/२७७, दि. ०९/०१/२०२२ 


प्रस्तावना: कौशल्य विकास, रोजगार, व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र. ३ च्या 
पत्रान्वये जिल्हा Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, यवतमाळ हे कार्यालय 
सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळ, यवतमाळ यांच्या जागेमध्ये चौथ्या मजल्यावर 
कार्यरत आहे. यापुर्वी हे कार्यालय त्याच इमारतीतील चौथ्या मजल्यावर मॉडेल करिअर सेंटर 
तसेच तिसऱ्या मजल्यावर जिल्हा कार्यालय कार्यरत होते, दिनांक ३१ जानेवारी, २०२० रोजी 
तिसऱया मजल्यावरील जागा सोडण्यात आलेली असून सध्या फक्त चौथ्या मजल्यावरील जागेत 
सदर कार्यालय कार्यरत आहे. यवतमाळ कार्यालयास मा.जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी 
जिल्हाधिकारी कार्यालय परीसरातील बळीराजा भवनामध्ये कार्यरत नसलेल्या जिल्हा पुनर्वसन 
कार्यालयाची पहिल्या मजल्यावरील १५०० चौ.फुट जागा तसेच दुसर्‍या मजल्यावरील वापरात 
नसलेली स्ट्रॉंग रुमची १५०० चौ.फुट जागा तसेच सदर जागेमधील yoo चौ.फुटच्या दोन 
बाल्कनीची जागा उपलब्ध करुन दिलेली आहे, सदर जागेमध्ये कार्यालयाचे स्थलांतर करण्यासाठी 
या जागेची रंगरंगोटी व डागडुजी करण्यासाठी निधीची आवश्‍यकता असल्याने सदर बाबतच्या 
प्रस्तावावर कार्यवाही सुरु आहे. जिल्हा यवतमाळ कार्यालयाचे आर्थिक वर्ष सन २०२०-२१ मधील 
चौथ्या मजल्यावरील जागेचे प्रतिमहा भाडे रक्‍कम रु.२०,७९९/- नुसार माहे जुन, २०१९ ते 
फेब्रुवारी, २०२०, मे २०२० तसेच नोव्हेंबर व डिसेंबर, २०२० असे एकूण १२ महिन्यांचे 
रु.२,४९,५८८/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये दोन लाख एकोणपन्नास हजार पाचडऱी अठ्ठ्याऐंशी मात्र) इतके 
भाडे प्रलंबित असल्याने सदरचे भाडे अदा करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली 
होती आता माहे सप्टेबर २०१९ ते जानेवारी, २०२० या कालावधीचे रु. १,८६,३००/- (एक लक्ष 
save हजार तीनशे फक्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय व वित्तीय मान्याता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र. २९ /प्रशा-२ 


शासन निर्णय : आयुक्त कार्यालयाच्या प्रस्तावात नमुद केल्याप्रमाणे जिल्हा कौडल्य विकास, 


रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, यवतमाळ या कार्यालयाच्या माहे सप्टेबर २०१९ ते 
जानेवारी, २०२० या कालावधीचे प्रतिमाह रु. १६,४६१/- याप्रमाणे ५ महिन्याचे रु. ८२,३०५ व माहे 
जुन, २०२० ते ऑक्टोबर, २०२० या कालावधीचे प्रतिमाह रु. २०,७९९/- याप्रमाणे ४ महिन्याचे रु. 
०१,०३,९९५/- असे एकूण रु. १,८६,३००/- (एक लक्ष श्याऐंशी हजार तीनशे फक्त) इतक्या रकमेस 
या झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर इमारत भाडे अदा करण्यासाठी येणारा खर्च “सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी 
क्र. झेडए-२, २२३०- कामगार व सेवायोजन, १०१, सेवायोजन सेवा, ०१ - सेवायोजन सेवा, (०१) 
(09) सेवायोजन कार्यालये (अनिवार्य) मुख्य लेखाशिर्ष २२३० ११६१, तपशिलवार शिर्ष -१४ 
(भाडेपट्टी व कर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून त्या वर्षात मंजूर असलेल्या 
अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्रर०१३/प्र.क्र. 30/2093 विनियम भाग-२, दि. 
१७/०४/२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग -१, अनुक्रमांक 
०६, नियम क्र. ४० च्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सदर प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०११६२९०४२१०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRABHAKAR A SANKHE : 
(प्रभाकर संखे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

४. उप आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय, अमरावती 
५. सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, यवतमाळ 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ 

७. निवडनस्ती (प्रशा-२) Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


